महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.१२६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:०८ जानेवारी,२०२० 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दिनांक १२.१०.२०१७ रोजीचे seat 


आदेठशा 


श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये उच्च व 
तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर या 
कार्यालयातील अधिक्षक या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या 
होत्या. श्रीमती दुधाणे अधिक्षक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर या पदावर दिनांक 
१०.११.२०१७ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०९.११.२०१९ 
रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक 
०९.११.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०८१७१५०४०९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: cell ent Of Maharashtra, ou=General Administration 


‘ode=400032, st=Mal ra, 
197 3b0795ae988a7c00505019180a8021798a5cled41ada8a72725 


गात pe eee aan a 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्रीमती स्वा.अ.दुधाणे, अधिक्षक, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर. 
प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२ अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
३ उप सचिव, (का.क्र.मशि-१), उच्च व तंत्र विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
भारतीय, प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर. 
निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


